डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, 
दापोली अंतर्गत विविध संशोधन केंद्रे व 
इमारतींमध्ये अग्निदामन यंत्रणा व 
सी.सी.टी.व्ही.यंत्रणा उपलब्ध करुन 
देणेबाबतच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-कोकृवि-११२४/प्र.क्र.१५०/७-अ. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०७/१०/२०२४. 


संदर्भः १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ 

दि.१७.०४.२०१५. 

२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,झशासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-१ 
॥/उद्योग-४ दि.०१.१२.२०१६. 

३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४ 
दि.२४.०८.२०१७. 

४) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.कोकृवि-११२४/प्र.क्र.३४/७-अ, दि.०९.०२.२०२४. 

५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या दि.०९.०७.२०२४ रोजीच्या ११६ व्या 
बैठकीचे इतिवृत्त, दि.१५.०७.२०२४ . 


६) संचालक (विस्तार शिक्षण व सासावि), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 
यांचे पत्र क्र.मकृप/सासावि/११६ वी बैठक/२१८४/२०२४. दि.१५.०७.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ व महाराष्ट्र आग 
प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ (Maharashtra Fire 
Prevention and Life Safety Measures (Amendment) Act, २०२३) नुसार, सर्व इमारती 
(कार्यालयीन, शौक्षणिक, प्रशासकीय, रहिवासी, वैद्यकीय इ.) सभोवतालचा परिसर, औद्योगिक 
इमारतींमध्ये अग्निडामन यंत्रणा कार्यान्वित करणे आवश्‍यक आहे. 

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोळी या कृषि विद्यापीठाच्या व 
विद्यापीठांतर्गतच्या विविध महाविद्यालये, वसतिगृहे व अस्तित्वात असलेल्या इमारती जुन्या 
आहेत. सदर इमारतींमध्ये आग प्रतिबंधक यंत्रणा कार्यान्वित नाहीत. यास्तव, विद्यापीठामार्फत 
संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा, मुंबई यांचे मार्गदर्शन घेण्यात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र 
आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ च्या अनुसूचि -| नुसार 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२४/प्र.क्र.१५०/७-अओ. 


कार्यवाही करण्यात यावी, तसेच, APA यंत्रणा पुरविण्याचे काम त्या संचालनालयाने मंजूर 
केलेल्या परवाना संस्थेमार्फत करण्यात यावे, असे सुचित केले होते. त्यानुषंगाने, डॉ. बाळासाहेब 
सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली अंतर्गत विविध महाविद्यालये, वसतिगृहे व इतर विविध 
शैक्षणिक इमारती san एकूण १८ इमारतींसाठी अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यास संदर्भ क्र.०४ 
येथील शासन निर्णय दि.०९.०२.२०२४ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

उर्वरीत इमारतींपैकी उद्यानविद्या महाविद्यालये, मुळदे, पदव्युत्तर संस्था, रोहा व दापोली 
विद्यापीठातंर्गतच्या मध्यवर्ती परिसरातील विविध इमारती येथे अग्निहामन यंत्रणा व CCTV यंत्रणा 
बसविणेबाबतच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या ११६ व्या बैठकीत कृषि 
परिषदेने मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुषंगाने, संचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन 
परिषद, पुणे यांनी संदर्भ क्र.०६ अन्वये डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 
जि.रत्नागिरी अंतर्गत उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे, जि.सिंधुदुर्ग पदव्युत्तर संस्था, रोहा, 
जि.रायगड व दापोली कृषि विद्यापीठातंर्गतच्या मध्यवर्ती परिसरातील विविध इमारती येथे 
अग्निशमन यंत्रणा व विद्यापीठ परिसरात विविध ठिकाणी सी.सी.टी.व्ही.यंत्रणा बसविणेबाबतचा 
प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. त्यानुसार, सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि.रत्नागिरी अंतर्गत उद्यानविद्या 
महाविद्यालय, मुळदे, जि.सिंधुदुर्ग पदव्युत्तर संस्था, रोहा, जि.रायगड व दापोली कृषि 
विद्यापीठातंर्गतच्या मध्यवर्ती परिसरातील विविध इमारती येथे अग्निशमन यंत्रणा व विद्यापीठ 
परिसरात विविध ठिकाणी सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा बसविणेबाबतच्या एकूण रु.१४९६.४३ लाख 
रकमेच्या प्रस्तावास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. (याबाबतचा 
सविस्तर तपशिल परिशिष्ट अ नुसार राहील.) 


२. अटीव शर्ती: 


१. steer यंत्रणा व सी.सी.टि.व्ही. उपकरणांची आवशयकता/मागणी याची 
शाहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर उपकरणांच्या खरेदीसाठी निविदा 
प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२. खरेदी करावयाच्या अग्निशमन यंत्रणा व सी.सी.टि.व्ही. उपकरणांच्या बाबींचे तांत्रिक 
विनिर्देश (Technical Specification) संबंधित तज्ञांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार 
असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical Specification) हे कोणत्याही 
विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल, अश्या रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी, त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२४/प्र.क्र.१५०/७-ओ. 


३. शासन निर्णय,उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४ 


दि.२४.०८.२०१७ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारित नियमपुस्तिका यामधील तरतुदीनुसार 
विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४. प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीची रक्‍कम ही अंदाजित आहे, त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

५. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१ पीकसंवर्धन, 
(००(०७) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) 
(२४१५ ००८१) या लेखाशिर्षाखाळीळ ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदाने 

(कार्यक्रम) या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२४१००७२०२०२१०२०१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 


P RAT | B H A DN: CN = PRATIBHA MADHAV PATIL, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE AND 
MADHAV PATIL शाती 


Date: 2024.10.07 20:07:37 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महासंचालक,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे. 
३. कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 
४. कुलसचिव, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 


वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२४/प्र.क्र.१५०/७-ओ. 


६. विद्यापीठ अभियंता, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
८ 
९ 


महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी/उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जि.रत्नागिरी. 
१०. सहायक लेखाधिकारी, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 
११. मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१२. उप मुख्य लेखापरीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१३. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५. कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र : कोकृवि-११२४/प्र.क्र.१५०/७-अ, दि.०७/१०/२०२४ सोबतचे 
परिशिष्ट - अ 


Name of the Department : Agricultural Department 


Name of work : Providing fire fighting system for remaining buildings and CCTV systems 
to various campus at Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli. 


RECAPITULATION SHEET 
Essential Item Cost (Rs) 
Building proper : 
2 


E Electrification : 


As per detailed estimate 


Provision for Civil work (Tank foundation and Pumphouse) As 
per block estimate attached. 


Total of Sr No 1 to 3=Total (A) 


Contingency 3% on Total A 
Labour Insurance 1% on Total A 


Total A+Sr No 4+Sr No 5=Total (B) 


6 | GST 18% on Total B 


7  |MSEDCL charges (Provision for load extension work if required) 


Estimate prepared as per PWD CSR (Electrical wing) for the year 2022-23 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 
PRATIBHA oh यादी यी 
M A D H AV PAT | L RTE = AGRICULTURE AND 


Date: 2024.10.07 20:08:02 +05'30" 


(प्रतिभा पाटील ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


